RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १४१ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


1 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


> 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 


2 


2 


क्रमांक सीएसआर -०८१८ / प्र . क्र . ८३ / १३ - स.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या 
कलम १६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) याद्वारे प्रदान केलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - ब , दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०२१ यामध्ये प्रसिद्ध 
केलेली शासकीय अधिसूचना , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्रमांक सीएसआर . ०८१८ / प्र.क्र .८३ / १३ - स , दिनांक ५ फेब्रुवारी , 
२०२१ अन्वये मागविलेले आक्षेप व सूचना विचारात घेतल्यानंतर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ , 
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांस , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) ( सुधारणा ) नियम , २०१ ९ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ ; यामध्ये यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य नियम ” असा केला 
आहे याचा नियम २ मध्ये , खंड ; १६ मधील , “ संस्थांची निवडणूक ” या शब्दानंतर , “ आणि प्रकार “ ई ” संस्थांच्या बाबतीत निवडणूक 
निर्णय अधिकारी याचा अर्थ निवडणूक घेण्याकरिता , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या नामिकेमधून , तिच्या 
समितीने किंवा निबंधकाने नियुक्त केलेली व्यक्ती , असा आहे ” . हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
३. मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये , - 

( क ) खंड ( तीन ) मधील , “ क ” वर्गातील संस्था या शीर्षाखालील नोंद ४ मध्ये , “ २०० किंवा २०० पेक्षा जास्त सभासद ” या 
अंक व अक्षरी मजकुराऐवजी , “ दोनशे पन्नासहून जास्त सभासद ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

( ख ) खंड ( चार ) मधील , “ ड ” वर्गातील संस्था या शीर्षाखालील नोंद ( १ ) वगळण्यात येईल . 
( ग ) खंड ( चार ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल , म्हणजेच : 

" ( पाच ) “ ई ” वर्गातील संस्था. 
मागील वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी दोनशे पन्नास पेक्षा कमी किंवा तितके सभासद असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था . 


भाग चार - ब - ३४१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


४. मुख्य नियमांच्या भाग - दहा नंतर , पुढील भाग समाविष्ट करण्यात येईल , म्हणजेच : 


- 


" भाग - १०-१अ " 


2 


" ई " वर्ग प्रकाराच्या संस्थांच्या समितीच्या निवडणुकीच्या बाबतीतील तरतुदी 

७६ - ए . वर्ग “ ई ” प्रकाराच्या संस्थांच्या समितीची निवडणूक - या भागाच्या तरतुदी , नियम ४ च्या खंड ( पाच ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या वर्ग “ ई ” प्रकाराच्या संस्थांच्या समितीच्या निवडणुकीबाबत लागू असतील . 

७६ - बी . निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नियुक्ती - राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मंजूर 
केलेल्या व विभागीय सह निबंधकाने ठेवलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नामिकेमधून विद्यमान समितीचा कार्यकाळ समाप्त 
होण्याच्या साठ दिवस अगोदर किंवा संस्थेच्या अशा सभासदांमधून जे सभासद निवडणूक लढविण्यास इच्छूक नाहीत , अशा 
संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल व तसे निबंधकास कळविण्यात येईल . 

परंतु , अशा संस्थेच्या मावळत्या व्यवस्थापन समितीचा कोणताही , लेखापरीक्षक , कर्मचारी किंवा कोणताही सभासद यांची 
अशा समितीची निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही . 

परंतु , आणखी असे की , अशाप्रकारे नियुक्त केलेला निवडणूक निर्णय अधिकारी , शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या 
कोणत्याही जिल्हा गृहनिर्माण सहकारी महासंघातून किंवा कोणत्याही प्रशिक्षण संस्थेतून निवडणुकीशी संबंधित प्रशिक्षण घेईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर अशा संस्थेची समिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास निष्फळ ठरली तर , 
निबंधक त्याच्याकडील नामतालिकेमधून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतील . 
७६ - सी . मतदार यादी तयार करणे : 

( १ ) ज्या वर्षी अशा संस्थेची निवडणूक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे , त्या वर्षातील निवडणुकीसाठी किमान 
साठ दिवस अगोदर अशा प्रत्येक संस्थेकडून एक तात्पुरती मतदार यादी तयार करण्यात येईल व ती प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

( २ ) तात्पुरत्या मतदार यादीमध्ये , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नमूना “ आय ” मध्ये अशा संस्थेने 
ठेवलेल्या सभासद नोंदवहीनुसार आणि नमूना “ जे ” मध्ये ठेवलेल्या सभासद सूचीनुसार तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध 
करण्याच्या दिनांकास असलेल्या सर्व सभासदांचा समावेश असेल . 

( ३ ) ज्या प्रकरणी समिती अधिक्रमित केलेली आहे अशा प्रकरणी , अशा संस्थेचा सचिव किंवा निबंधकाने नियुक्त केलेला 
प्राधिकृत अधिकारी , संस्थेच्या सूचना फलकावर मतदारांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करील आणि अशा यादीची एक प्रत 
निबंधक कार्यालयास तिची प्रत सुपुर्द करील आणि ती पोचपावतीसह लेखी सूचनेसह किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक 
माध्यमाद्वारे सर्व सभासदांना देखील उपलब्ध करून देईल . 
७६ - डी . तात्पुरत्या मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावयाचा तपशील : 

तात्पुरत्या मतदार यादीत , सभासदांची ओळख पटविण्यासाठी आवश्यक असेल अशा इतर तपशीलासह मतदार म्हणून 
नोंदणी करण्यास हक्कदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची नमूना ई -३ मधील सभासदांच्या नोंदवहीत नोंदविल्याप्रमाणे आडनाव , नाव , 
वडिलांचे किंवा पतीचे नाव , वय , लिंग ( वर्णानुक्रमे ) पत्त्यासह अंतर्भूत असेल . 

७६ - ई . तात्पुरत्या मतदार यादीबाबत दावे व आक्षेप आणि अंतिम मतदार यादी : 

( १ ) जेव्हा दावे व आक्षेप मागविण्यासाठी कोणतीही तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध केली गेली असेल तेव्हा , यादीतील नाव , 
पत्ता किंवा इतर कोणताही तपशील याबाबतीतील कोणतीही वगळणूक किंवा त्रुटी असल्यास संबंधित संस्थेच्या कोणत्याही सहयोगी 
किंवा सह किंवा तात्पुरत्या सभासदास , तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत कामकाजाच्या 
वेळेत ती , संस्थेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या लेखी निदर्शनास आणून देता येईल . 

( २ ) प्रत्येक दावा , आक्षेप किंवा दुरूस्ती ही , लेखी स्वरुपात दाखल करण्यात येईल आणि त्यात ज्यावर दावा आधारित आहे 
किंवा यथास्थिती , आक्षेप ज्या कारणावरून घेतला गेला आहे , ती कारणे नमूद करण्यात येतील . 

( ३ ) संस्थेचा निवडणूक निर्णय अधिकारी , याबाबत त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर असे दावे , आक्षेप किंवा 
दुरूस्त्या विचारात घेईल आणि दावे किंवा आक्षेप प्राप्त झाल्याच्या अंतिम दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत , त्यावरील त्यांचा 


. 


व 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


निर्णय संबंधित व्यक्तींना लेखी देतील आणि नमूना ई -३ ( १ ) मध्ये दावे व आक्षेप प्राप्त झाल्याच्या शेवटच्या दिनांकापासून दहा 
दिवसांच्या कालावधीत अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करील . सर्व दावे आणि आक्षेपावर निर्णय दिल्यानंतर , निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याने निश्चित केलेली यादी ही अंतिम मतदार यादी असेल . 

( ४ ) अंतिम मतदार यादीच्या प्रती , त्या तयार केल्यानंतर दोन दिवसांच्या कालावधीत संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित 
करण्यात येतील . 


2 


७६ - एफ . मतदानाच्या हक्कासंबंधात लेखी संमती : 


2 


> 


( 9 ) संस्थेचा कोणताही सभासद त्याचा मतदानाचा हक्क कोणत्याही सहयोगी किंवा सह सदस्याकडे , हस्तांतरित 
करण्यासंबंधीची संमती , तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्याकडे लेखी सादर करेल . 

( २ ) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेली कंपनी किंवा भागीदारी संस्था किंवा इतर 
कोणताही निगम निकाय किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा व्यक्तींचा कोणताही संघ किंवा कोणतीही कायदेशीर संस्था 
यांचेबाबतीत , कोणताही प्राधिकृत संचालक किंवा व्यक्ती किंवा भागीदारी संस्थेने नियुक्त केल्याप्रमाणे , भागीदारांपैकी 
कोणताही भागीदार , त्याचेवतीने निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीचे नाव , 
तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे पाठवील . 
७६ - जी . विविध टप्प्यांचे कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक घेणे : 

( १ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , संस्थेची अंतिम मतदार यादी प्रदर्शित केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत , 
निवडणुकीचे विविध टप्पे तयार करतील व त्या टप्यांचा कार्यक्रम घोषित करतील , अशा प्रकारे तयार केलेले टप्पे 

पूढीलप्रमाणे असतील : 
( एक ) निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा दिनांक प्रत्येक टप्प्यासाठी दिनांक व वेळ यासह निवडणूक 

कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या वेळी घोषित करणे . 
( दोन ) नामनिर्देशन पत्रे भरण्याचा अंतिम दिनांक 

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून ५ 


दिवस . 


( तीन ) प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
( चार ) नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्याचा दिनांक 


नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम 
दिनांकापर्यंत जसे प्राप्त होतील त्याप्रमाणे . 
नामनिर्देशपत्रे सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या नंतरचा 
पुढील दिवस 


( पाच ) नामनिर्देशन पत्रांची छाननी केल्यानंतर वैध 

) 
नामनिर्देशन पत्रांची सूची प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
( सहा ) ज्या दिनांकापर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल तो 


दिनांक . 


छाननी पूर्ण झाल्याच्या दिनांकानंतरचा पूढील 
दिवस . 
नामनिर्देशन पत्रांच्या छाननी नंतर वैध 
नामनिर्देशन पत्रांची सूची प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत . 
उमेदवारी मागे घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या 
शेवटच्या दिवसाच्या लगत नंतरचा दिवस . 


( सात ) निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम सूची 
प्रसिद्ध करण्याचा व निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्याचा 
दिनांक 
( आठ ) ज्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मतदान घेण्यात 
येईल किंवा बिनविरोध निवडणूक घोषित करण्यात येईल 
त्या बैठकीचा दिनांक व वेळ आणि ठिकाण 


निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम सूची 
प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांपेक्षा आधी नसेल 
परंतु त्यापेक्षा दिवस नंतर नसेल . 
( निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने निश्चित करावयाची वेळ व 
ठिकाण ) 
ज्या दिनांकास मतदान घेण्यात येईल त्या 
दिनांकापासून तीन दिवसांपेक्षा नंतरचा नसेल . 


( नऊ ) मतमोजणीचा दिनांक , वेळ व ठिकाण 


भाग चार - ब - ३४१-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , 


शके १ ९ ४३ 


( निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने निश्चित 

करावयाची वेळ व ठिकाण ) . 
( दहा ) मतदानाचा निकाल घोषित करण्याचा दिनांक 

मतमोजणी नंतर लगेच . 
( २ ) निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्याची पद्धती : 

( क ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , गृहनिर्माण संस्थेच्या सूचना फलकावर निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करतील आणि तो 
कार्यक्रम सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा हातबटवड्याने किंवा नोंदणीकृत डाकेने किंवा कुरीअरने आवश्यक 
असेल तर ज्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीमध्ये निवडणूक घेण्यात येईल त्या बैठकीचा दिनांक , वेळ व स्थळ या बाबतीतील 
सूचनेसह , पाठविण्यात येईल . 
( ख ) सूचनापत्रांत पुढील माहिती अंतर्भूत असेल : 

१. निवडणुकीने भरावयाच्या रिक्त जागांची संख्या . 

२. अधिनियम व उपविधि नुसार राखीव असलेल्या जागांची संख्या . 
७६ - एच . उमेदवारांचे नामनिर्देशन : 

( १ ) निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नामनिर्देशन पत्र नमूना ई -५ मध्ये करण्यात येईल व सदरचा नमूना निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्याकडून सभासदांना विनामूल्य पुरविण्यात येईल . 

( २ ) ज्या सभासदांची नावे मतदारांच्या अंतिम यादीमध्ये अंतर्भूत असतील , अशा दोन सभासदांच्या स्वाक्षऱ्या प्रत्येक 
नामनिर्देशन पत्रावर असतील . या दोन सभासदांपैकी एका सभासदाची स्वाक्षरी उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्राचा सूचक 
म्हणून तर दुसऱ्या सभासदाची स्वाक्षरी त्या उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्राचा अनुमोदक म्हणून असेल . 

( ३ ) नामनिर्देशन पत्रामध्ये निवडणुकीसाठी उभे राहू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सुध्दा दाखल 
करावयाचे आहे . कलम ७३ - ब नुसार राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जात प्रमाणपत्राची प्रत देखील जोडण्यात येईल . 

( 8 ) ज्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशनपत्र प्राप्त होतील तो निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
नामनिर्देशनपत्रांवर त्यांचे अनुक्रमांक देईल आणि ज्या वेळेस व दिनांकास त्यांना असे नामनिर्देशन पत्र प्राप्त झाले असेल तो 
दिनांक व वेळ प्रमाणित करेल आणि नामनिर्देशन पत्र प्राप्त झाल्याची लेखी पोचपावती तात्काळ देईल . 

( ५ 

( ५ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , नामनिर्देशन पत्रे प्राप्त करण्यासाठी निश्चित केलेली वेळ समाप्त झाल्यावर , त्यास 
प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची सूची तयार करील आणि नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम 
दिनांकापर्यंत ती जसजशी प्राप्त होतील त्यानुसार ती जाहीर करेल . 
( ६ ) कोणतीही व्यक्ती उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाणार नाही जर , 

( एक ) त्या व्यक्तीचे नाव , अंतिम मतदार यादीमध्ये अंतर्भूत नसेल ; किंवा 

( दोन ) ती व्यक्ती अधिनियम , नियम किंवा उपविधितील तरतुदीन्वये समितीचा सभासद म्हणून अनर्ह ठरविण्यात 
आली असेल तर , अशी व्यक्ती निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाणार नाही . 
७६ - आय . निवडणूक निशाण्या : 

१. निवडणूक निर्णय अधिकारी , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने , ( एससीईए ने ) ज्या निशाण्या विनिर्दिष्ट केल्या 
आहे त्या निवडणूक निशाण्यांमधून निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांकडून ज्या निशाण्या निवडण्यात येतील अशा निवडणूक 
निशाण्या विनिर्दिष्ट करील . परंतू ज्या निशाण्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील अशा कोणत्याही निवडणूक 
निशाण्यांचे वाटप करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


७६ जे . अनामत रक्कम : 

उमेदवार , त्याने याखाली विनिर्दिष्ट केलेले नामनिर्देशन शुल्क निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जमा केल्याखेरीज किंवा 
जमा करण्याची व्यवस्था केल्याखेरीज त्या उमेदवारास संबंधित मतदार संघामधून निवडणुकीसाठी यथोचितरित्या नामनिर्देशित 
केला गेला असल्याचे समजण्यात येणार नाही . 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गाव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारासाठी अनामत 

रु . ५०० 


रक्कम 


अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अनामत रक्कम 


रु .२०० 


७६ - के . नामनिर्देशन पत्राची छाननी करणे : 


१. निवडणूक निर्णय अधिकारी नियत वेळी नामनिर्देशन पत्राची छाननी करील आणि नामनिर्देशन पत्रांची तपासणी 
करेल आणि कोणत्याही नामनिर्देशन पत्राच्या बाबतीत कोणत्याही उमेदवाराकडून किंवा त्याच्या सूचकाकडून किंवा 
अनुमोदकाकडून ज्या कोणत्याही हरकती घेण्यात आल्या असतील त्या सर्व हरकतींवर निर्णय घेईल आणि एकतर घेण्यात 
आलेल्या हरकतींवरून किंवा त्याच्या स्वत : च्या प्रस्तावावरून , त्यास आवश्यक वाटेल अशी संक्षिप्त चौकशी केल्यानंतर 
एकतर नामनिर्देशन पत्राचा स्वीकार करील किंवा कोणतेही नामनिर्देशन पत्र नाकारील . 

२. निवडणूक निर्णय अधिकारी , वर्णलेखन वा लेखनदोष , मतदार यादी क्रमांक यासारख्या महत्त्वाच्या स्वरूपाचा 
नसलेला कोणताही दोष असल्याच्या कारणांवरून कोणतेही नामनिर्देशन पत्र नाकारणार नाही . 

३. निवडणूक निर्णय अधिकारी , लेखी कारणे नोंद करून पुढील पैकी कोणत्याही कारणांवरून नामनिर्देशन पत्र 
नाकारील , म्हणजेच : 

( अ ) जर नामनिर्देशन पत्रावर स्वाक्षरी केली नसेल किंवा नामनिर्देशन पत्र भरले नसेल तर ; किंवा 

( ब ) जर संस्थेच्या अधिनियम , नियम किंवा उपविधि यान्वये उमेदवार निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरला असेल 
तर , 


७६ - एल . नामनिर्देशन मागे घेणे : 


कोणत्याही उमेदवारास त्याने नामनिर्देशन पत्र सादर केल्यानंतर कोणत्याही वेळी परंतु अशी उमेदवारी मागे घेण्यासाठी 
निवडणूक कार्यक्रमात विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेच्या आत , त्याने स्वाक्षरी केलेल्या आणि नमूना ई -६ मध्ये निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यास सुपूर्द केलेल्या लेखी सूचना देऊन त्याची उमेदवारी मागे घेता येईल . निवडणूक निर्णय अधिकारी , ज्यांनी उमेदवारी 
मागे घेतली आहे अशा उमेदवारांची एक सूची तयार करेल . उमेदवारी मागे घेण्याची एकदा दिलेली सूचना संबंधित उमेदवारास 
बदलता येणार नाही . 
७६ - एम . निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार करणे : 

( १ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी नमुना ई -७ मध्ये तयार करेल आणि ती 
संस्थेच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर जाहीर करेल . 

( २ ) उक्त यादीत , मतदारांची यादी ज्या भाषेत व रितीने तयार करण्यात आलेली असेल त्या भाषेतील वर्णानुक्रमानुसार 
व त्या रितीने उमेदवारांच्या नावांतील निर्देशांसह त्यांची नावे , आडनावे आणि अन्य उमेदवारांची योग्य नावे तसेच नामनिर्देशन 
पत्रामध्ये दिल्याप्रमाणे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे पत्ते अंतर्भूत असतील . 

( ३ ) मतदान घेणे आवश्यक असेल त्याबाबतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या 
नामनिर्देशन पत्रामध्ये व्यक्त केलेल्या निशाण्यांच्या पसंतीवर विचार करेल , आणि , 

( अ ) निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास शक्यतो व्यवहार्य असेपर्यंत , त्याच्या पसंतीनुरूप वेगवेगळ्या 
निशाण्यांचे वाटप करील ; 


2 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


( ब ) जर निवडणूक लढविणाऱ्या एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी एकाच निशाणीसाठी आपली पसंती दर्शविली 
असेल तर , “ प्रथम आलेल्याला प्रथम प्राधान्य ” या तत्त्वावर निशाणी वाटप करण्यात येईल आणि असे नियतवाटप 
अंतिम असेल ; आणि 

( क ) जर निवडून द्यावयाच्या एकूण जागांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी एकत्र येऊन त्यांचा वेगळा गट 
तयार केला असेल आणि अशा सर्व संबंधित उमेदवारांनी सह्या केलेल्या सामूहिक लेखी अर्जाद्वारे एकाच निशाणीची 

मागणी केली असेल तर निवडणूक निर्णय अधिकारी त्या सर्व उमेदवारांना एकच सामायिक निशाणी वाटप करू शकेल . 
( ४ ) प्रत्येक उमेदवारास त्याला वाटप केलेल्या निशाणीबाबत तात्काळ कळविण्यात येईल आणि राज्य सहकार प्राधिकरणाने 
दिलेल्या त्या निशाणीचा नमूना निवडणूक अधिकाऱ्याकडून त्या उमेदवारास पुरविण्यात येईल . 


७६- एन . मतदान : 


( १ ) जर , ज्या मतदार संघासाठी निवडणूक घ्यावयाची आहे अशा कोणत्याही मतदार संघासाठी ज्या उमेदवारांची 
नामनिर्देशन पत्रे वैध असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे , अशा उमेदवारांची एकूण संख्या ही , त्या मतदार संघासाठी 
निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा अधिक नसेल तर , निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक घेण्याच्या प्रयोजनार्थ 
बोलविलेल्या सर्वसाधारण सभेत , ते उमेदवार , व्यवस्थापकीय समितीसाठी यथोचितरित्या निवडून आले असल्याचे घोषित 
करेल . 

( २ ) ज्या उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत त्या उमेदवारांची संख्या , कोणत्याही मतदार संघासाठी निवडून 
द्यावयाच्या उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर , निवडणूक निर्णय अधिकारी , या प्रयोजनार्थ निश्चित केलेल्या दिनांकास 
व वेळेत आवश्यक असलेले मतदान घेण्याची व्यवस्था करेल . 

( ३ ) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला , मतदान घेण्यासाठी आवश्यक वाटेल तेवढ्या मतदान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती 
करता येईल . 

( ४ ) ज्या ठिकाणी निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत त्या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीद्वारे निवडणुकीचा प्रचार करण्यास 
प्रतिबंध करण्यात येईल . 

( ५ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , मतदानास प्रारंभ करण्याच्या लगतपूर्वी त्यावेळी तेथे उपस्थित असतील अशा व्यक्तींना 
रिकामी मतपेटी दाखवेल आणि त्यानंतर अशाप्रकारे ती मतपेटी कुलूपबंद करेल आणि मोहर ( सील ) तोडल्याखेरीज ती 
उघडली जाऊ शकणार नाही अशारितीने निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यावर स्वत : ची मोहोर उमटवेल . उमेदवाराला देखील , 
त्याची तशी इच्छा असल्यास , त्याची स्वत : ची मोहोर उमटवता येईल . 

( ६ ) मतदानाचा हक्क बजावू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक सभासदाला , सोयीनुसार मुद्रित केलेली , टंकलिखीत केलेली किंवा 
नक्कल केलेली वर्णक्रमाने मांडणी केलेली , निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची नावे अंतर्भूत असलेली मतपत्रिका 
पुरविण्यात येईल . मतपत्रिकेवर संस्थेची मोहोर देखील उमटविलेली असेल , आणि मतपत्रिकेच्या मागील बाजूस निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्याची अद्याक्षरे देखील असेल आणि मतदार ज्यास मतदान करू इच्छित असेल त्या व्यक्तीच्या नावापुढे किंवा 
नावांपुढे " X " हे चिन्ह उमटवण्याकरिता मतदारासाठी आणखी एक स्तंभ असेल . 
( ७ ) सभासद , त्यास मतपत्रिका प्राप्त झाल्यावर लगेच , 

( एक ) मतदान कक्षांपैकी कोणत्याही एक मतदान कक्षात जाईल ; 

( दोन ) त्यानंतर , तो ज्या उमेदवारास मतदान करू इच्छित असेल त्या उमेदवाराच्या मतपत्रिकेवरील चिन्हावर 
किंवा जवळ , त्या प्रयोजनासाठी पुरविलेल्या साधनाने चिन्हांकन करेल , तसेच प्रत्येक मतदार , जेवढ्या जागा 
भरावयाच्या आहेत तेवढी मते देण्यास हक्कदार असेल . 

( तीन ) त्याची मतपत्रिका झाकली जाईल अशारितीने मतपत्रिकेची घडी करेल . 
( चार ) घडी केलेली मतपत्रिका मतपेटी मध्ये टाकेल . 


( पाच ) मतदान केंद्राबाहेर जाईल . आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( सहा ) एखादा मतदार मतदान कक्षात असताना इतर कोणत्याही मतदारास मतदान कक्षात प्रवेश करण्यास 
मनाई करण्यात येईल . 

( ८ ) ज्याचे नाव अंतिम मतदार यादीत नोंदविण्यात आले असेल आणि जो मतदान करण्यास पात्र असेल अशा 
कोणत्याही सभासदाच्या ओळखीबाबत कोणत्याही उमेदवाराने आक्षेप घेतल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी त्याबाबत संक्षिप्त 
चौकशी करेल आणि ओळखीबाबत घेतलेल्या आक्षेपावर निर्णय घेईल . 

( ९ ) मतदान समाप्त होण्यापूर्वी मतदान परिसरात उपस्थित असणाऱ्या सर्व मतदारांना मतपत्रिका देण्यात येतील व 
त्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येईल . 

( १० ) जर मतदानाच्या कोणत्याही टप्यावर कोणताही दंगा किंवा दंगल या कारणामुळे मतदान करण्याच्या कार्यवाहीत , 
आडकाठी किंवा अडथळा येत असेल तर , किंवा जर कोणत्याही पुरेशा कारणामुळे अशा या निवडणुकीमध्ये मतदान घेणे शक्य 
होत नसेल तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला , अशा कार्यवाहीसाठी त्याची कारणे नोंदवून मतदान स्थगित करण्याचा 
अधिकार असेल . 


> 


- 


( ११ ) जेव्हा खंड ( १० ) अन्वये मतदान थांबविले असेल तेव्हा किंवा मतदान पेट्या नष्ट झाल्याच्या किंवा गहाळ झाल्याच्या 
कारणावरुन किंवा कोणत्याही अन्य पुरेशा कारणावरून मत मोजणी करणे शक्य नसेल तेव्हा अशा बाबतीत निवडणूक निर्णय 
अधिकारी , संस्थेच्या इतिवृत्त पुस्तकात अशा कारवाईची कारणे नोंदवून मतदान पुढे ढकलेल आणि यासंबंधीची सूचना 
संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करेल व त्याबाबतची माहिती निबंधकास देईल . 
७६ - ओ . मतमोजणी करणे व निकाल जाहीर करणे : 

( १ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे मतदान पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
मतमोजणी सुरू करील . निवडणूक निर्णय अधिकारी , प्रत्येक उमेदवारास प्राप्त झालेली वैध मतांची संख्या , अवैध मतांची 
संख्या यांची मोजणी करील आणि यशस्वी उमेदवारांची नावे घोषित करेल . 

( २ ) जेव्हा एकतर राखीव किंवा बिगर राखीव जागांसाठी कोणत्याही उमेदवारांस समान मते पडली असल्याचे 
आढळून आले असेल तेव्हा , निवडून आल्याचे घोषित करावयाच्या कोणत्याही उमेदवाराला जास्तीचे एक मत देण्यात येईल , 
ज्या व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना असे अतिरिक्त मत देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल त्या व्यक्तीचे निर्धारण , निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्याच्या व उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या उपस्थितीत , निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्धारित करील 
अशारीतीने चिठ्या टाकून संबंधित उमेदवारास विजयी घोषित करण्यात येईल . 

( ३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक वैध मते पडलेली असतील तो उमेदवार निवडून आला 
असल्याचे घोषित करेल आणि नमूना ई -१७ मध्ये निवडणुकीचा निकाल प्रमाणित करील आणि निकाल घोषित केल्यापासून 
दोन दिवसांच्या आत तो निर्णय निबंधकास सादर करील . तसेच तो निकाल संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करेल . 
त्यानंतर निबंधक , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून त्यांना नमूना ई -१७ प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत समिती 
घटित करील . 
७६ - पी . निवडणूकांशी संबंधित असणाऱ्या कागदपत्रांची अभिरक्षा : 

निवडणुकीशी संबंधित सर्व अभिलेख , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याद्वारे पेटीत यथोचितरित्या कुलूपबंद केलेल्या , मोहोरबंद 
केलेल्या स्थितीत संस्थेच्या सचिवाकडे किंवा प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यात येईल आणि असा अभिलेख 
निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत काळजीपूर्वक जतन करून ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर तो नष्ट 
केला जाईल . तथापि , जर निवडणुकीचा निकाल विवादित असेल तर , निवडणुकीशी संबंधित अभिलेख संबंधित विवादाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत जतन करून ठेवण्यात येईल . 
७६- क्यु . 

निवडणूक निर्णय अधिकारी , पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या समितीच्या सदस्यांची 
नियत केलेल्या दिनांकास बैठक बोलावतील आणि त्यासाठी निश्चित केलेल्या दिनांकापूर्वी किमान सात दिवस अगोदर लेखी पोच 
घेऊन त्याबाबतची सूचना प्रत्येक सदस्यास देण्यात येईल . अशा सूचनेमध्ये , 

( एक ) निवडावयाच्या पदाधिकायांची संख्या ; आणि 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


१ 


( दोन ) बैठकीचा दिनांक , ठिकाण व वेळ , अंतर्भूत असलेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या कामकाजाची नोंद , संस्थेच्या इतिवृत्त 
पुस्तकामध्ये करण्यात येईल आणि ते निबंधकास कळविण्यात येईल . 

७६- आर . ( १ ) वरील तरतुदींखेरीज या नियमांच्या नियम १,२,४,१४,७०,७२,७८ ते ८६ मधील तरतुदी “ ई ” वर्गात 
मोडणाऱ्या संस्थांच्या समितीच्या निवडणुकीच्या बाबतीत देखील लागू असतील . 

या नियमांच्या नियम ३,५ ते १३,१५ ते ६ ९ , ७१ व ७३ ते ७७ च्या तरतुदी , “ ई ” वर्गात मोडणाऱ्या संस्थांच्या समितीच्या 
निवडणुकीच्या बाबतीत लागू असणार नाहीत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनुप कुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


